केंद्र शासनाच्या “Tribal Health Action Plan” 
अंतर्गत करावयाच्या कार्यवाहीनुसार नंदुरबार 
जिल्ह्यामध्ये २ ग्रामीण रूग्णालये, ५ प्राथमिक 
आरोग्य केंद्रे FT ५० उपकेंद्रे स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आवियो -२०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ११ जुलै,२०२४. 


वाचा : 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/कक्ष-७अ/टे-७/11०8। Health ?॥81/नंदुरबार २०१९/५५९६-९७/२०१९, दि. ३० 
डिसेंबर, २०१९ 


२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने),मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
आआसे/कक्ष-७अ/टे-४/1॥७। Health 181/८११२-१३/२३, दि. २६ डिसेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना - 


नंदुरबार जिल्ह्यातील बहुतांडा भाग हा आदिवासी व डोंगराळ आहे. त्या परिसरातील 
जनतेला तत्परतेने आरोग्य सेवा पुरविण्याकरीता तसेच माता मृत्यू, बाल मृत्यू व कुपोषण अशा 
आरोग्यविषयक समस्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्रशासनाच्या “Tribal Health Action Plan” 
अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात २ ग्रामीण रूग्णालये, ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ५० उपकेंद्रे स्थापन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय- 


केंद्र शासनाच्या “Tribal Health Action Plan” अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यात खालील 
TRA नमूद केल्याप्रमाणे २ ग्रामीण रूग्णालये, ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व yo उपकेंद्रे स्थापन 
करण्यास “विशेष बाब” म्हणुन या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आवियो २०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-३ 


ग्रामीण रुग्णालये- 
अ.क्र जिल्हा तालुका आरोग्य संस्थेचे नाव 
aaa नंदुरबार धडगाव ग्रामीण रूग्णालय, काकडदा 
2. नंदुरबार धडगाव ग्रामीण रूग्णालय, बिलगाव 
एकुण ०२ 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे- 
अ.क्र. जिल्हा तालुका नवीन प्रा.आ.केंद्र 
|e il धडगांव गोरांबा 
२. धडगांव असली 
३. नंदुरबार नवापूर नावली 
४. नवापूर श्रावणी 
षु. शहादा कन्साई 
एकुण ०५ 
उपकेंद्रे- 
अ.क्र जिल्हा तालुका उपकेंद्र 
po | शहादा लक्कडकोट 
२ शहादा साबलापाणी 
३. शहादा कोटबांधणी 
४ शहादा म्हसावद-२ 
4. | शहादा चिखली बु. 
६. पाळ नाह शहादा प्रभुदत्तनगर 
७. शहादा अनरद-१ 
तः शहादा वाडी पुनर्वसन 
९. शहादा काथदैदिगर पुनर्वसन 
| 9. | ०. शहादा प्रकाशा-२ 
शिळ १. शहादा नवागांव 
१२. शहादा पिपराणी 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आवियो २०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-३ 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९, 


२०. 


२१. 


२२. 


23. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


२३१. 


३२. 


२३. 


२३४. 


२३५. 


३६. 


३७. 


२३८. 


२३९. 


४०. 


४१. 


४२. 


नंदुरबार 


शहादा ATT 
शहादा खेडदिगर 
शहादा सारंगखेडा-२ 
शहादा आडगांव 
तळोदा बोरद-२ 
तळोदा सिलींगपूर 
तळोदा रापापूर 
तळोदा भंवर 
तळोदा आमलपाडा 
तळोदा बंधारा 
तळोदा कोठार 
अक्कलकुवा मोजापाडा 
अक्कलकुवा कंकाळमाळ 
अक्कलकुवा मक्राणीफळी 
अक्कलकुवा घटांणी 
अक्कलकुवा हवालदारफळी 
अक्कलकुवा केशवनगर 
धडगाव वावी 
धडगाव मांडवी खुर्द 
धडगाव कात्री-२ (कामोदपाडा) 
धडगाव कात्री-३ (ऐोलखीपाडा) 
धडगाव खांडवारा 
धडगाव खरडा 
धडगाव खमला 
धडगाव सिदीदिगर 
धडगाव लेगापाणी 
नवापूर बिजादेवी 
नवापूर पिंपळे 
नवापूर मालवण 
नवापूर वडसत्र 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आवियो २०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-३ 


४३. नवापूर केलपाडा 
४४. नवापूर तारपाडा 
४५. नवापूर पागंरण 
४६. नंदुरबार नवापूर चिखली 
४७. नवापूर नवापाडा 
४८. नवापूर बोरचक 
४९. नवापूर नगारे 
५०. नवापूर थुवा 
एकुण Yo 
2. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी व उपकेंद्रांसाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन 


सदर जागेवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांचे बांधकाम जिल्हा नियोजन निधीतून झाल्यावर 


पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. ग्रामीण रुग्णालयांसाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 


बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥/(8901॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०८१३०६०९३४१७ असा आहे. 


हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


Digitally signed by SANJAY 


S A N J AY DATTARAM MAHADESHWAR 


DN: cn=SANJAY DATTARAM 


DATTARAM MAHADESHWAR, ०, ou, 


email=sanjay.mahadeshwar@nic.i 


MAHADESHWAR «<=N 


Date: 2024.07.11 17:07:47 +05'30' 
(सं.द. महाडेश्वर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 


३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आवियो २०२०/प्र.क्र.०४/आरोग्य-३ 


४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
५. संचालक-१,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

६. संचालक-२, आरोग्य सेवा,पुणे. 

७. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

८. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्रा.आ. केंद्र/ उपकेंद्र/दवाखाने) मुंबई. 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नाशिक मंडळ, नाशिक 
१०.जिल्हाधिकारी, नंदुरबार 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार 

१२.जिल्हा शल्य चिकित्सक, नंदुरबार 

१३.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार 

१५.नियोजन विभाग,(का.१४७२) मंत्राळय,मुंबई. 

१६.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१७.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई 
१८.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


